मुख्य न्यायदंडाधिकारी, औरंगाबाद 
यांच्याकरीता नवीन वाहन खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- वाहन २०२३/प्र.क्र.४९/का-१२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा:- १) उद्योग , उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दि. ०१.१२.२०१६. 
२) उद्योग , उर्जा व कामगार विभाग,शासन निर्णय क्र. भाखंस-२०१४/ 
प्र.क्र.२१५/भाग-॥/उद्योग-४, दि. २४.०८.२०१७. 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. वाहन-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/विनियम, 
दि.२८.०७.२०२० 
४) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.५/9७।.08॥/967./२३९/२०२३, 
दि.१६.०१.२०२३. 
५) जिल्हा व सत्र न्यायालय, औरंगाबाद यांचे पत्र जा.क्र./लेखा/सी-१८/ 
१५६५३/२०२२,दि.१५.१२.२०२२. 
६) जिल्हा व सत्र न्यायालय, औरंगाबाद यांचे पत्र जा.क्र./लेखा/ 
सी-१८/३७२२/२०२३,दि.२०.०३.२०२३. 
७ जिल्हा व सत्र न्यायालय, औरंगाबाद यांचे पत्र जा.क्र./लेखा/ 
सी-१८/५८५१/२०२३, दि.३०.०५.२०२३. 


शासन निर्णय :- 

जिल्हा व सत्र न्यायालय, औरंगाबाद येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
औरंगाबाद यांचे शासकीय वाहन क्र.एम.एच.-०१-पीए-००५ हे वाहन नि्लेंखित 
करण्याच्या अटीवर रु.८.०० लक्ष किमंतीच्या मर्यादेत (वाहनाची किंमत--वस्तू व सेवा 
कर -टेम्पररी रजिस्ट्रेशन चार्जेस-- सहाय्यभूत साहित्य (Accessories) इत्यादी अंतर्भूत 
करून) खालील अटी व शार्तीच्या अधीन राहून राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन नवीन वाहन खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


१) निलेंखित वाहनाबदली यापूर्वी नवीन वाहन खरेदी करण्यात आलेले 
नसावे. 


२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भ क्र.५ व क्र.६ येथील 
दि.०१.१२.२०१६ व दि.२४.८.२०१७ तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ७ 
येथील दि. २८.०७.२०२० च्या शासन निर्णयांमधील तरतुदींनुसार वाहन 
खरेदी करणे बंधनकारक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन २०२३/प्र.क्र.४९/का-१२ 


प्रति, 


3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र- २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम,भाग-२,दि.१७.०४.२०१५ चे परिशिष्ट वित्तीय अधिकारी नियम 
पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-दोन,महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च 
नियम१९६५ मधील अ.क्र.१९-ब,नियम क्र.६९ च्या अटी व शार्तीच्या तसेच 
निधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून वाहन खरेदीस मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यावर होणारा खर्च मागणी क्र. “ जे-१, २०१४-न्यायदान, १०५- दिवाणी व सत्र 
न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (०२) (०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
अनिवार्य (२०१४ ०१७२) १३- कार्यालयीन खर्च ” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा आणि तो सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर झालेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा . 


३. नवीन वाहन खरेदी केल्यानंतर त्याची नोंद महावाहन संगणक प्रणालीवर 
नोंदविण्यात यावी. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८४१/व्यय-५, 
दि.०६.०९.२०२३ व क्र.३४३/२०२३/विनियम,दि.१२.०९.२०२३ अन्वये मिळालेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०२३०९२७१६०९२४६६१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANTOSH 
BASAVESHWAR 
MAMADAPURE 
(संतोष ममदापुरे) 
कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन 


प्रबंधक ( निरिक्षणे-१) उच्च न्यायालय, अपिल झाखा, मुंबई (पत्राने), 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा, औरंगाबाद 

महालेखापाल( लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) -२, महाराष्ट्र ,नागपूर/मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 

वित्त विभाग,व्यय-५ व विनियम कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई, 

विधि व न्याय विभाग, कार्या-२३ व २४, 

निवडनस्ती -कार्या-१२. 


KKKKKEKKKEKKEKRKKKEKAE 


पृष्ठ २ पैकी २ 


